स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक 
arya व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे 
योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 
३१,३२,३५ ए, ए विंग, तिसरा मजला, मित्तल टॉवर 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक :- ०१ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम - २०१६. 
२. मेंटल हेल्थ केअर अँक्ट - २०१७. 
३. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल अवमान याचिका क्र.१६५३/२०१८ श्री. गौरव 
कुमार बन्सल विरुध्द दिनेश कुमार व इतर (मूळ याचिका क्र.४१२/२०१६) 
दि.२५ फेब्रुवारी, २०१९ व दि.०१ मार्च, २०१९ चे आदेश. 


प्रस्तावना:- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अवमान याचिका क्र.१६५३/२०१८ श्री.गौरव कुमार 
बन्सल विरुध्द भारत सरकार व इतर प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०६.०७.२०२१ रोजी 
मानसिक SARA व्यक्तींचे स्थलांतरण मेंन्टल हेल्थ अँक्ट, २०१७ नुसार करण्याचे निर्देश 
दिले आहेत. याप्रकरणी मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.१४.१०.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये गठित समितीने दि.२३.०७.२०२१ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत पुनर्वसन 
गृहे स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करुन सदर प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाची मान्यता 
घेऊन योजना कार्यन्वित करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, 
२०१६ मधील प्रकरण क्र. ५ मधील कलम २४ व २५ मधील तरतूदीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या 
सामाजिक सुरक्षिततेच्या व आरोग्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने पुनर्वसन गृहे स्थापन करावीत 
असे नमुद आहे. तसेच मेंटल हेल्थ केअर अँक्ट, २०१७ मधील कलम १८ अन्वये मानसिक 
आजारमुक्त व्यक्‍ती, ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा 
ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍ती बेघर आहेत किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना त्यांचे 
कुटुंबिय स्वीकारत नाहीत, अशा व्यक्‍तींकरीता half-way homes/sheltered 
accommodation/supported accommodation या स्वरूपाची पुनर्वसन गृहे स्थापन 
करावीत ही समुचीत शासनाची म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी आहे, असेही नमुद 
करण्यात आलेले आहे. सदर तरतूदींच्या अनुषंगाने मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍ती, ज्या 
मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्‍्त 
व्यक्‍ती बेघर आहेत, किंवा ज्या मानसिक soya व्यक्‍तींना त्यांचे कुटुंबिय स्वीकारत 
नाहीत, अशा व्यक्‍तींकरीता स्वयंसेवी संस्थांमार्फत पुनर्वसन गृहे स्थापन करण्याची योजना 
तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


शासन निर्णय :- 
ज्या मानसिक आजारमुक्‍त व्यक्‍तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या 
मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍ती बेघर आहेत किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना 
त्यांचे कुटुंबीय स्वीकारत नाहीत, अशा व्यक्‍तींकरीता “स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक 
आजारमुक्त व्यक्‍तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना” ही योजना राबविण्यास शासन मंजूरी देत 
आहे. 
सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे असतील :- 

योजनेचे स्वरूप :- 

१. पुनर्वसन गृहांची संख्या -१६ ( किमान २५ प्रवेश क्षमता) 

२. पुनर्वसन गृहांचे ठिकाण :- सदरची पुनर्वसन गृहे ही ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरी 
येथे राज्य शासनाकडून चालविण्यात येत असलेल्या शासकीय प्रादेशिक 
मनोरूग्णालयाच्या नजिकच्या ठिकाणी असावेत. 

३. पुनर्वसन गृहातील प्रवेशाचे निकष :- 

अ) सदर पुनर्वसन गृहात प्रवेशाकरिता जात, धर्म, वंशा इत्यादींवरून कोणत्याही पुनर्वसन 
गृहाचे व्यवस्थापन भेदभाव करणार नाहीत. 

आ) जे रुग्ण शासकीय अथवा निमशासकीय मनोरुग्णालयातून मेंटल हेल्थ केअर अँक्ट, 
2099 मधील कलम ८५ ते ९९ अन्वये मानसिक आजारातून मुक्‍त होतील व त्या मानसिक 
आजारमुक्त व्यक्‍तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्‍्त 
व्यक्‍ती बेघर आहेत, किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना त्यांचे कुटुंबीय वा 
नातेवाईक यांनी स्वीकारणे हा सर्वोत्तम पर्याय असेल तथापि त्यांचे कुटुंबीय त्यांना 
स्विकारत नाहीत. अशा व्यक्‍तींकरीता संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्राने पुनर्वसनाकरीता पात्र असल्याचे प्रमाणित केल्यानुसार 
संबंधित पुनर्वसन गृहाचे प्रमुख हे संबंधित मानसिक आजार मुक्‍त व्यक्तीस सदर 
पुनर्वसन गृहात प्रवेशा देतील. 

इ) सदर पुनर्वसन गृहात उपलब्ध जागांच्या प्रमाणात waar प्रक्रिया मर्यादित राहिल. 
संबधित पुनर्वसन गृहात प्रवेशाकरिता जागा शिल्लक नसल्यास नजिकच्या विभागातील 
पुनर्वसन गृहामध्ये WaT द्यावा. 

ई) परंतु कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी यंत्रणेमार्फत कोणत्याही मानसिक आजार मुक्‍त 
व्यक्‍तीला अशा पुनर्वसन गृहामध्ये थेट प्रवेश देता येणार नाही. 

४. पुनर्वसन गृहातून मुक्‍ततेचे निकष :- 

अ) सदर पुनर्वसन गृहात दाखल करण्यात आलेल्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तीचे 
त्याच्या / तिच्या कुटुंबात पुनर्वसन करणे ही सदर पुनर्वसन गृहाची प्राथमिक जबाबदारी 
राहील. त्या अंतर्गत पुनर्वसन गृहाच्या यंत्रणेने संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या व 
पोलीस यंत्रणेच्या सहाय्याने संबंधित मानसिक आजारमुकत व्यक्‍तीच्या कुटुंबाचा किंवा 
त्याचा / तिचा ताबा घेऊन सांभाळ करु शकणाऱ्या नातेवाईकांचा शोध घेऊन संबंधित 
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तीस संबंधित कुटुंब किंवा नातेवाईकांकडे सुपूर्द करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

आ) वरील परिच्छेद क्र. अ अन्वये कार्यवाही न झालेल्या प्रवेशितांच्या संदर्भात ज्या 
प्रवेशितास पुनर्वसन गृहातून पुनर्वसन गृह बाहय वातावरणात पुनर्वसनाकरिता मुक्‍त 


पृष्ठ २२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


£ 


आ) 


करावयाचे आहे, त्या प्रवेशिताच्या संबंधात त्याने / तिने पुनर्वसन गृहात व्यतित केलेला 
कालावधी, त्या दरम्यान घेतलेले उपचार, थेरपी, प्रशिक्षण, सदरचा प्रवेशित मुक्‍त 
झाल्यानंतर समाजात स्वत:च्या पायावर उभा राहून स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्याची 
क्षमता धारण करतो काय, सदर प्रवेशिताची पुनर्वसन गृहातील कर्मचारी संदर्भातील 
वर्तणूक, इत्यादी. बाबत पुनर्वसन गृहातील विविध नोंदी विचारात घेवून तसेच 
मानसोपचार तज्ञ, व्यवसायोपचार तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ता यांच्या संयुक्‍त व 
स्वयंस्पष्ट अभिप्रायानुसार पुनर्वसन गृह प्रमुख संबंधीत प्रवेशितास पुनर्वसन गृहातून 
मुक्‍त केल्याचे आदेश पारित करावे. 


. मुक्ततेनंतर संबंधीत पुनर्वसन गृहांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी :- 


संबंधित व्यक्‍ती पुनर्वसन गृहातून वरील प्रक्रियेअंतर्गत मुक्‍त झाल्यानंतर त्याची / तिची 
सर्वकष पाठपुरावा ठेवणे व इतर अनुषंगीक व्यवस्था याविषयी कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संबंधीत पुनर्वसन गृहाची राहिल. 

मुक्‍ततेनंतर संबंधित पुनर्वसन गृहातील कर्मचारी यांच्या देखरेखीखाली सदरचा 
प्रवेशित त्याचे/तिचे जीवन व्यतीत करेल व सामाजिक कार्यकर्ता (Social Worker) हे 
सदर प्रवेशिताच्या समाजातील वर्तणुकीबाबत दर ०३ महिन्यांनी किंवा आवश्‍यक 
त्यावेळी संबंधित प्रवेशित संदर्भात सदर प्रवेशिताची समाजातील, कुटुंबातील तो जेथे 
काम करत असेल तेथील कार्यालयातील व सदर कार्यालयातील सहकारी सदस्यांकडे 
केलेल्या चौकशीचा अहवाल पुनर्वसन गृहास सादर करावा. 


ay 


सदर deal अहवालातंर्गत सदर प्रवेशितास उपचाराची आवश्‍यकता आहे असे 
निर्दशनास आल्यास संबंधित पुनर्वसन गृहाचे प्रमुख हे सदर प्रवेशिताच्या पुन्हा 
प्रवेशाकरिता लगतच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज 
व आवश्‍यक तो अहवाल सादर करून संबंधीत प्रवेशितास उपचाराकरिता प्रादेशिक 
मनोरूग्णालयात दाखल करण्याची कार्यवाही करतील. संबंधीत प्रवेशित बरा झाल्यावर 
व पुनर्वसनाकरिता पात्र झाल्यावर संबंधीत वैद्यकीय अधिकारी हे संबंधित पुनर्वसन 
गृहात पुन: प्रवेश करण्याची कार्यवाही करतील. 


फर 


६. 
ञ) 


आ) 


पुनर्वसन गृहामधील व्यक्तीस अथवा ज्या व्यक्तीचे पुनर्वसन गृह बाहय पुनर्वसन 
करण्यात आलेले आहे अशा व्यक्तीस अपघात अगर अन्य कारणाने गंभीर स्वरुपाची 
इजा झाल्यास किंवा ती व्यक्‍ती बेपत्ता झाल्यास किंवा त्या व्यक्‍तीचा मृत्यू झाल्यास 
संबंधीत गृह प्रमुखांनी २४ तासाच्या आत आवऱ्यक त्या उपाययोजना करुन त्या संबंधीचा 
अहवाल संबंधीत सर्व प्राधिकरणास लेखी स्वरुपात अवगत करतील. 


पुनर्वसन गृहाने प्रवेशितांना पुरवावयाच्या सोई सुविधा, प्रशिक्षण, इत्यादीबाबत: - 
प्रशिक्षण :- संबंधीत प्रवेशिताची आवड, कल तपासून वैयक्‍तीक कौशल्य विकसीत 
करण्याबाबत भर देणे, प्रवेशिताकरिता सातत्यपूर्ण कार्यक्रम (Engaging Activity) 
राबविणे तसेच प्रवेशितांच्या कौशल्य आधारित विकास कार्यक्रम व प्रशिक्षण राबविणे, 
त्यामुळे पुनर्वसन गृहातून मुक्‍त झालेल्या प्रवेशितास उदरनिर्वाह करण्याचा मार्ग मिळेल. 
पुनर्वसन :- संभावित मुक्‍त प्रवेशितास समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी तसेच 
आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पुनर्वसनात्मक कार्यक्रमांची आखणी करून उपाययोजना 
करणे. त्यामध्ये संबंधित प्रवेशिताचे सामाजिकरण, कृषी प्रशिक्षण, गृहदेखभाल, 
स्वच्छता, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांसारख्या कालसुसंगत प्रशिक्षणांचा समावेश राहील. 


पृष्ठ २२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


इ) समुपदेशन :- पुनर्वसन गृहामध्ये सर्व प्रवेशितांचे वैयक्तिक समुपदेशन तसेच समुह 
समुपदेशन पध्दतीव्दारे अभ्यास करून प्रत्येक प्रवेशिताच्या प्रगतीनुसार प्रशिक्षणात्मक 
व पुनर्वसनात्मक प्रयत्न करणे. 

ई) वैद्यकीय उपचार :- मनोरुग्णालयामध्ये प्रवेशित असताना संबंधित प्रवेशित घेत 
असलेल्या उपचार पध्दती पुनर्वसन गृहात आवश्‍यकतेनुसार राबविणे व सर्व प्रकारच्या 
औषधाचा प्रवेशिताच्या गरजेनुसार साठा ठेवणे. विविध थेरपीचा वापर करणे, इत्यादी. 

उ) निवास :-मुले, मुली, महिला, पुरूष, वृध्द महिला व पुरूष यांच्यासाठी स्वतंत्र निवासाची 
व्यवस्था करणे, किमान एका खोलीमध्ये किमान दोन किंवा कमाल चार बेडनुसार स्वतंत्र 
निवासाची व्यवस्था करणे, प्रवेशितनिहाय निवास कक्षामध्ये सर्व सोयी-सुविधा करणे, 
स्नानगृह व शौचालय यांची स्वतंत्र व्यवस्था करणे. 

ऊ) भोजन + प्रवेशितांना पुनर्वसन गृहात व्यवस्थापनाकडून सकस आहार देणे बंधनकारक 
राहील. त्यामध्ये सकाळी चहा/दुध व नाष्टा, दुपारचे जेवण, सायंकाळी अल्पोपहार 
आणि रात्रीचे जेवण या बाबींचा समावेश असेल. प्रवेशितांच्या मागणीनुसार शाकाहारी 
(ज्यामध्ये गोड पदार्थांचा समावेश असेल) व मांसाहारी भोजन आठवडयातून एकदा देणे 
आवश्यक राहील. भोजन कक्ष व स्वयंपाक गृह स्वतंत्र ठेवणे, प्रवेशित संख्येनुसार दोन्ही 
गृहामध्ये आव्यक असणारे भोजनाचे साहित्य, सुविधा उपलब्ध करून देणे. उदा. ताट, 
वाटी, ग्लास, स्वयंपाकाची भांडी, गॅस, अन्नधान्य कोठी इ. 

क्र) क्रिडा व मनोरंजन -- प्रवेशितांना पुनर्वसन गृहामध्ये मनोरंजनात्मक सुविधा, विविध 
खेळांचे साहित्य, योगा, विपऱ्यना यांव्दारे मनोविकासात्मक कार्यक्रम राबविणे. 

लू) स्वच्छता, शुश्रुषा व काळजी :- किशोरवयीन मुली व महिलांचे त्यांच्या मासिक पाळीत 
आव्यक ती काळजी घेणे. तसेच पुनर्वसन केंद्र, स्वयंपाक खोली, भोजन कक्ष, 
निवासाचे ठिकाण, स्वच्छता गृहे, इत्यादीची स्वच्छता ठेवणे. याशिवाय आजारी 
प्रवेशिताची काळजीवाहक यांचेमार्फत आवश्यक ती शुश्रुषा व काळजी घेणे. 

ऐ) संरक्षण:- पुनर्वसन गृहाचा परिसर सुव्यवस्थितरित्या तारेचे कुंपण किंवा आरसीसी 
भितीने संरक्षित ठेवणे. पुनर्वसन केंद्रात असलेल्या प्रवेशितांकडून सहकारी प्रवेशितास 
अथवा पुनर्वसन गृहातील कर्मचाऱ्यास इजा, दुखापत होणार नाही याची दक्षता घेणे. 

ऐ) शासकीय व निमशासकीय विभागांशी सहसंबंध व समन्वय प्रस्थापित करणे:- 

पुनर्वसन गृहातून मुक्‍त होण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रवेशिताच्या प्रशिक्षण 
पुनर्वसन कार्यक्रम अंतर्गत आवश्‍यक त्या सोयी-सुविधाचा लाभ मिळणेकरिता पुनर्वसन 

गृहाच्या व्यवस्थापनाने लगतच्या विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांशी संपर्क व 

समन्वय ठेवणे. या प्रमाणे पुनर्वसन गृहाचे प्रवेशितांच्या प्रती दायित्व राहील. 


७.पुनर्वसन गृहांची प्रवेशित क्षमता:- 

१. प्रौढांकरीता पुनर्वसन गृहे - वयोगट १८ ते ५५ 

अ) पुरूष - प्रत्येक गृहाची किमान प्रवेशा क्षमता-२५ 
एकूण गृहे - ०४ 

आ) महिला- प्रत्येक गृहाची किमान Waal क्षमता -२५ 
एकूण गृहे - ०४ 

२. वृध्दांकरिता पुनर्वसन गृहे -वयोगट ५५ पासून पुढे 

अ) पुरूष - प्रत्येक गृहाची किमान WAST क्षमता-२५ 


पृष्ठ २२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


एकूण गृहे - ०४ 
आ) महिला- प्रत्येक गृहाची किमान प्रवेशा क्षमता -२५ 
एकूण गृहे -०४ 


१८ वर्षाच्या आतील मानसिक आजारमुकत बालकांच्या संदर्भात स्पष्टीकरण :- 
मेंटल हेल्थ केअर अक्ट, २०१७ मधील HHA १८ उपकलम ४ खंड (इ) अन्वये मानसिक 
MARYA बालकांच्या संदर्भात आवश्‍यक त्या सेवा पुरवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या 
योजनेसंबंधी असे स्पष्ट करण्यात येते की, १८ वर्षाच्या आतीळ मानसिक आजारमुक्‍्त 
बालकांच्या संदर्भात त्यांना बाल न्याय अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदीनुसार राज्य 
शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय संस्थांमध्ये 
ठेवण्याबाबत बाल कल्याण समितीमार्फत कार्यवाही करणे आवश्यक राहील. 


८. पुनर्वसन गृहांची संख्या. 

प्रथम टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी पुरुष (प्रौढ व वृध्द), 
स्री (प्रौढ व वृध्द) प्रत्येकी चार या प्रमाणे एकूण १६ पुनर्वसन गृहे स्थापित करण्यात येत 
आहेत. पुढील टप्प्यामध्ये आव्यकता व गरजेनुसार पुनर्वसन गृहे स्थापित करण्यात येतील. 
संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या शिफारशीन्वये मानसिक आजारमुक्‍त व्यक्तींची 
वाढणारी संख्या विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार सदर पुनर्वसन गृहांच्या संख्येत व 
व्यक्तींच्या संख्येत विभागामार्फत वेळोवेळी वाढ करण्यात येईल. 
९. पुनर्वसन गृहांचे भौगालिक परिसीमा:- 

नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या शहरांतील प्रादेशिक मनोरूग्णालयाच्या 
मुख्यालयाच्या जिल्ह्याच्या हद्दीत राहील. 


१०. स्वयंसेवी संस्थेस प्रति लाभार्थी/ प्रवेशित मंजूर करावयाचे सहाय्यक अनुदान:- पुनर्वसन 
गृहे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस कर्मचारी मानधन, आहार, वैयक्‍तीक सुविधा, वैद्यकीय 
व वैयक्‍तीक स्वच्छता खर्च, मनोरंजनात्मक सुविधा, आकस्मिक खर्च, प्रति प्रवेशित फर्निचर, 
भांडी, पलंग, अंथरुण - पांघरुण, स्वयंपाकाची भांडी, इतर उपयुक्त साहित्य, अनुषंगिक 
सेवा तसेच इमारत भाडे इत्यादी बाबीकरिता पुनर्वसन गृहातील प्रति प्रवेशित अंदाजे दरमहा 
रुपये १२,०००/- प्रति व्यक्‍ती प्रति महिना याप्रमाणे सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्यात येईल. 


११. योजनेचे लाभार्थी:- ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना पुढील उपचाराची गरज नाही 
किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍ती बेघर आहेत किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्‍्त 
व्यक्‍तींना त्यांचे कुटुंबिय किंवा नातेवाईक स्वीकारत नाहीत अशा १८ वर्षापुढील संबंधित 
प्रादेशिक मनोरुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधिक्षक यांनी पुनर्वसनासाठी प्रमाणित केलेल्या 
मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍ती. 

१२. योजनेवर नियंत्रण असणारा प्रशासकीय विभाग :-सदर योजना दिव्यांग कल्याण 
विभाग या विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यान्वित राहील. 


१३. योजनेचे पर्यवेक्षण व संनियंत्रण अधिकारी :- आयुक्त, दिव्यांग कल्याण महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे व आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व राष्ट्रीय अभियान संचालक, मुंबई हे संयुक्तपणे राहतील. 


पृष्ठ २२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


१४. संपर्क व नियंत्रण अधिकारी:- संबधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद व संबंधित वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय हे संयुक्तपणे राहतील. 


१५. योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा:- दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६, 
मेंटल हेल्थ केअर अँक्ट, २०१७, संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विश्वस्थ अधिनियम, १९५०, किंवा कंपनी अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदीनुसार पब्लिक 
कंपनी म्हणून संबधीत पुनर्वसन गृह चालविणारी नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त स्वयंसेवी संस्था ही 
सदर योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा असेल. 


१६. पात्र संस्थांच्या निवडीची कार्यपध्दती:- 
१. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवड करावयाच्या पात्र संस्थेकरीता 
खालीलप्रमाणे राज्य स्तरावर निवड समिती राहील. 
अ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग पदसिध्द अध्यक्ष, 
आ) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - सदस्य 
इ) आयुक्त, आरोग्य सेवा व राष्ट्रीय अभियान संचालक, मुंबई -सदस्य. 
ई) सह सचिव / उपसचिव, वित्त विभाग - सदस्य, 
उ) सह सचिव / उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग - सदस्य, 
ऊ) सहसचिव / उपसचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग - सदस्य सचिव. 


२. शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडून पात्र संस्थांचे प्रस्ताव वर्तमान 
पत्राच्या प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे जाहीरात देऊन/झासनाच्या अधिकृत 
संकेतस्थळावरून जाहीर प्रकटन करून मागविण्यात येतील. 
|. प्राप्त प्रस्तांवाची छाननी व पडताळणी समितीद्वारा करण्यात येईल. 
॥. त्यानुसार सदर समितीकडून गुणांकनानुसार पात्र संस्थेची निवड करण्यात 
येईल व त्यानुसार सदर समितीचा निर्णय अंतिम राहील. 

॥. पात्र संस्थेची निवड केल्यानुसार विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येईल. 

॥/. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत मुदतीत सदरचा उपक्रम चाळू करणे 
संबंधीत संस्थेवर बंधनकारक राहील. सदरचा उपक्रम विहीत मुदतीत सुरू न 
केल्यास सदरची निवड कोणत्याही पुर्वसुचनेशिवाय विभागाकडून रद्द 
करण्यात येईल. त्यांनतर प्रतिक्षा यादीतील प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांकावर 
असलेल्या संस्थेस गुणानुक्रमे संबंधीत पुनर्वसन गृह चालविण्यास देण्याची 
शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यात येईल. 

१. संस्थेची निवड झाल्यानंतर संस्था व झासनामध्ये पुनर्वसन गृहाच्या 
कामकाजाबाबत सामजस्य करार करण्यात येईल. 

१५. सदरची प्रतिक्षा यादीचा कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत एक वर्षापेक्षा जास्त 
असणार नाही. 


पृष्ठ २२ पैकी ६ 


१७. 


vi. 


Vil. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


संस्था निवडीचे निकष :- 
अ) स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींकरिता पुनर्वसन गृहे ही योजना 
चालविण्याकरिता इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांसाठी खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती लागू 
राहतील : 


. संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ अधिनियम, १९५० 


किंवा कंपनी अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदीनुसार पब्लिक कंपनी म्हणून संबधीत 
पुनर्वसन गृह चालविण्याकरीता नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त स्वयंसेवी संस्था असणे बंधनकारक 
आहे. 


i, तसेच दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि मेंटल हेल्थकेअर अक्ट, २०१७ मधील 


तरतुदीनुसार पुनर्वसन गृह चालविण्यास इच्छुक असणारी संस्थेकडे सक्षम अधिकाऱ्याने 
दिलेले वैध नोंदणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. 

सदर योजना राबविणारी संस्था व्यक्‍तीच्या/ संस्थेच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी कार्यरत 
नसावी. 


iv. संबंधित संस्थेस मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील किमान तीन वर्षे काम करण्याचा अनुभव 


असणे बंधनकारक आहे. 


. संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरण तसेच लेखा परिक्षण सक्षम व अधिकृत सनदी 


ळेखापालाकडून प्रमाणित असणे बंधनकारक आहे. 

संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगळी असावी. काही कारणास्तव AAT अनुदान 
मिळण्यास विलंब झाला, तरीही पुनर्वसन गृहाचा खर्च करण्यास संस्था आर्थिकदृष्ट्या 
सक्षम असावी. याकरिता संस्थेच्या नावे किमान रु. दहा लाख इतकी रक्कम बँक गॅरंटी 
म्हणून असणे बंधनकारक आहे. 

सदर योजना राबविण्यासाठी इच्छुक संस्थेचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य असणे बंधनकारक 
आहे. 


. सदर संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. 
ix. ज्या संस्थेस या योजनेखाली पुनर्वसनगृह चालविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या 


संस्थेकडून मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत शासनाच्या अन्न व 
औषधी प्रशासन विभागाकडून सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत वैध नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे 
आव्यक आहे. सदरचे प्रमाणपत्र विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास, संबंधीत संस्थेस 
कोणतीही पुर्व सुचना न देता देण्यात आलेल्या पुनर्वसनगृहाची मान्यता रद्द झाल्याचे 
समजण्यात येईल आणि सदरची देण्यात आलेल्या पुनर्वसनगृह प्रतिक्षा यादीतील 
गुणानुक्रमे जेष्ठ असलेल्या संस्थेस देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तदृनंतर मुळ 
संस्थेचा कोणताही दावा विचारात घेतला जाणार नाही. 


, सदर योजना राबविण्यासाठी संस्थेकडे केंद्र शासनाच्या दि.१८.०८.२०१७ रोजीच्या 


मार्गदर्शक सूचनांनुसार संस्थेकडे किमान २५ प्रवेशितांची क्षमता असलेल्या एका पुनर्वसन 
गृहासाठी आवश्‍यक सोयीसुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग व इतर अनुषांगिक सुविधा 
यांबाबत असलेल्या निकषांची पूर्तता पुढीलप्रमाणे असणे बंधनकारक आहे :- 


ब) निकष . 
पुनर्वसन गृहे मनोरूग्णालयाच्या परिसराच्या बाहेर असणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ २२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


अ) संस्था ज्या इमारतीत सदरचा उपक्रम चालविला जाणार आहे त्या उपक्रमाची इमारत 
कमाल दोन मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची नसावी. 

आ) सदर उपक्रमाची इमारत ही संरक्षण भिंतीने संरक्षीत केलेली असणे आवश्‍यक आहे. 

इ) सदरची इमारत सुगम्य (अडथळा विरहीत) तसेच विजेपासूनच्या मूलभूत संरक्षणात्मक 

उपाययोजनांची पुर्तता करणे आवश्‍यक आहे. 

महिला व पुरूष प्रवेशितांकरिता स्वतंत्र निवासाची वेगवेगळी व्यवस्था करणे आवश्‍यक 

आहे. 

पुनर्वसनगृहाच्या इमारतीत प्रवेश व निष्कास (Entry and Exit) संबंधी उपक्रमांचे 

स्वयंस्पष्ट धोरण असणे आवश्‍यक आहे. 

प्रवेशित संख्या २५ हा निकष ग्राहय धरून आवश्‍यक कर्मचारी पुनर्वसन गृह प्रमुख-०१ 

पद (अधिक्षक), कार्यालयीन सहाय्यक-०१ पद (कनिष्ठ लिपिक नि लेखापाल), 

सामाजिक कार्यकर्ता-०१ पद, (पुनर्वसन सामाजिक कार्यकर्ता-नि-सेवायो जन 
अधिकारी), व्यवसाय निदेशक-०१ पद (निदेशक), प्रशिक्षित काळजीवाहक-०२ पदे 

(काळजीवाहक),  मदतनीस-०२ पदे (मदतनीस), मानसोपचार तज्ञ-०१ पद 

(निम वैद्यकीय अधिकारी), व्यवसायोपचार तज्ञ-०१ पद (निदेशक), परिचारीका-१ पद 

(परिचारीका), स्वयंपाकी-०१ (स्वयंपाकी), व स्वयंपाकी सहाय्यक-०१ (स्वयंपाकी 

सहाय्यक), पहारेकरी / राखणदार / सुरक्षारक्षक-२ (पहारेकरी) अशा १५ कर्मचारी 

(आवरयक शौक्षणिक अर्हताधारक) संस्थेकडे उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. उपरोक्त 

कंसाबाहेर नमूद पदांची शैक्षणिक अर्हता ही कंसामध्ये नमूद केलेल्या पदाप्रमाणे राहील. 

कंसामधील पदे ही सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.इडीडी-२००३/प्र.क्र.3४०/भाग-३/सुधार-२, दि.१८.०८.२००४ अन्वये 
नमूद केलेली आहेत. सदर पदांचे किमान अपेक्षित कर्तव्य व जबाबदाऱ्या सोबत 
जोडलेल्या जोडपत्राप्रमाणे असतील (महिलांसाठीच्या पुनर्वसन गृहांकरिता महिला 
कर्मचारी नियुक्‍त करणे बंधनकारक राहील,) ज्या संस्थेस या योजनेखाली पुनर्वसनगृह 
चालविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या संस्थेकडून मान्यता आदेशाच्या 
दिनांकापासून ०२ महिन्याच्या आत उपरोक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती संस्था स्तरावर 
करणे आवश्‍यक आहे. सदर आवश्‍यक पदांवरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती संस्थेकडून 
विहीत मुदतीत न झाल्यास संबंधित संस्थेस कोणतीही पुर्व सुचना न देता देण्यात 
आलेल्या पुनर्वसनगृहाची मान्यता रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल आणि सदरची देण्यात 
आलेल्या पुनर्वसनगृह प्रतिक्षा यादीतील गुणानुक्रमे जेष्ठ असलेल्या संस्थेस देण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. तद्‌नंतर मूळ संस्थेचा कोणताही दावा विचारात घेतला 
जाणार नाही. 

प्रकरणपरत्वे सदर अ व ब पैकीचे निकष शिथिल करण्याचे अधिकार समितीस 
राहतील. 

१८. योजनेअंतर्गत लाभ देण्याचे निकष :- केंद्र शासनाच्या क्रमांक No.29-01/2017- 
11. 111, दि.१८.०८.२०१७ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १८ वर्षांपासून ते पुढील 
वयोगटातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयातून उपचार घेतलेल्या मानसिक आजारमुक्‍्त 
व्यक्‍तींना पुनर्वसन गृहात प्रवेश देण्यात येईल. तथापि, sem व्यक्तिना अन्य पर्याय 
उपलब्ध नसल्यास त्यांचा पुनर्वसन गृहातील काळावधी कायम ठेवण्यात येईल. 


rab 


Gd 


2) 
— 


पृष्ठ २२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


१९. पुनर्वसन गृह योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया :- 

१) नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या पुनर्वसन 
गृहांकरिता दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालयाकडून पात्र व इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव 
मागविण्याकरिता जाहीर प्रकटन करण्यात यावे. 

२) विहित मुदतीमध्ये इच्छुक संस्थांनी संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांच्याकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. 

३) उक्त इच्छुक संस्थांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित जिल्हा समाज 
कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय या 
दोन्ही अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरित्या तपासणी करुन प्रस्ताव तपासणी अहवाल तसेच 
गुणांकन व श्रेणीसह आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर 
करावा. 

४) प्राप्त प्रस्तावाची केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधीळ अटी व शार्तीप्रमाणे परिपूर्ण 
असल्याबाबत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पडताळणी करुन 
गरज पडल्यास भेट देवून खात्री करावी व स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह सदर प्रस्ताव 
शासनास सादर करावा. 

५) दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालयाकडून शासनास प्राप्त झालेले प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव 
/ प्रधान सचिव / सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात 
आलेल्या निवड समितीने विविध संस्थांचे संबंधीत तपासणी अधिकाऱ्याने केलेल्या 
तपासणी अहवालातील मुल्यांकन व श्रेणीकरणाच्या आधारे विश्लेषण करून पात्र 
स्वयंसेवी संस्थांची निवड करतील . 

६) निवड समितीने निवड केलेल्या संस्थांची नावे शासनामार्फत विहित शासन निर्णयाद्वारे 
शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

२०. निधीचे वितरणाची कार्यपध्दती व लेखाशिर्ष :- 
आहरण व संवितरण अधिकारी सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
निधीचे आहरित व वितरित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा समाज कल्याण 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर पुनर्वसन गृहाकरिता शासनाकडून आवश्‍यक असलेल्या अनुदान मंजूर करण्यात 
येईल. सदर योजनेंतर्गत संबंधित पुनर्वसन गृहाकरिता अनुदानाची अनुज्ञेयता विचारात 
घेवून दर 3 महिन्याकरिता अनुज्ञेय ठरत असलेले अनुदान संबंधित स्वयंसेवी संस्थेच्या बँक 
खात्यामध्ये दर ३ महिन्यातून एकदा डी.बी.टी. प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येईल. 
२१.योजनेचे लेखाक्रीर्ष :- सदर योजनेच्या अंमलबजावणी करिता शासनाकडून स्वतंत्र लेखाशीर्ष 
उपलब्ध करुन मिळेपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या मतिमंद या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्ष - 

(०८) (०५) मनोविकलांगांसाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना सहाय्य (कार्यक्रम) 

ळेखाशिर्ष २२३५०0०३०१, ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टांखाळी अनुदान 

शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

आयुक्त दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना याप्रकरणी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांना किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

२. " स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना” 


पृष्ठ २२ पैकी ९ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


( Rehabilitation Homes For Mentally ill Persons ) हा कार्यक्रम/ योजना वा प्रकल्प 
राबविल्यामुळे शाश्वत विकास ध्येय क्र. १० विषमता कमी करणे चे लक्ष क्र.१०.२ सन २०३० पर्यंत वय, 
लिंग, विकलांगता, वंश, कूळ, मूळ, धर्म किंवा आर्थिक व इतर कोणत्याही बाबींचा आधार न घेता, 
सर्वांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय GAS चालना देणे व सर्वांचे सक्षमीकरण करणे. सन 
2030 पर्यंत साध्य करण्यास उपयुक्‍त ठरणार आहे. 


३. सदर झासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. १३ जून,२०२३ रोजी आयोजित बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०९०११७५२१०६५३५ आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VISHNUDAS 
PUNDLIKRAO GHODKE 
Date: 2023.09.01 18:00:10 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
५. मा.विधानसभा/विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 
८. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

९. सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 

१०.सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

११.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
१३.प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

१४.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ) 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१७. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण कार्यालय. (सर्व) 
१८. सहाय्यक आयुक्त मुंबई हाहर/ उप नगर मुंबई. 

१९.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सवी, जिल्हा परिषद 

२०.समितीचे संबंधीत सर्व सदस्य (दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 


पृष्ठ २२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


२१.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेशा, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१,योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
नाईक चौक, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०० ०२१, 

२२.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५, 

२३.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग,नरिमन पॉईन्ट,मुंबई ४०००२१, 

२४.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 

२५.बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी,मुंबई 
४०००१३२, 

२६.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस,वरळी, मुंबई 
४०० 093, 

२७.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई -१३ 

२८.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - 
४७०० ०२८, 

२९.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ २२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


झासन निर्णय क्रमांक:- दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२, 
दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ च्या सोबतचे जोडपत्र. 


पुनर्वसन गृहांतील कर्मचाऱ्यांची किमान कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या. 


axe) 


अ.क्र. | पदाचे नांव जबाबदारी व कर्तव्ये 
अ । पुनर्वसन गृहविभाग 
१) पुनर्वसन गृह प्रमुख जबाबदारी - 


. पुनर्वसन गृहाच्या सर्व कामकाजावर नियंत्रण 


व देखरेख ठेवणे. 


, संबंधित प्रशासकीय विभाग / कार्यालय / 


इतर यांचा परस्परांशी समन्वय राखून 
कामकाज करणे. 


. पुनर्वसन गृहाचा दर्जा सुव्यवस्थित राखणे व 


वेळोवळी आवश्यकतेनुसार सुधारणे. 


. प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास व 


ते पार पाडण्यास सहाय्य करणे. 


. प्रवेशितांना गृहामध्ये प्रवेशा देण्याची प्रक्रिया 


पार पाडणे, पुनर्वसन गृहामध्ये शिस्त ठेवणे. 


. पुनर्वसन गृहातील खर्चाचा हिशोब ठेवणे. 
७. पुनर्वसन गृहासंबधीचा सर्व तो पत्रव्यवहार 


करणे. 


. प्रवेशितांकरिता प्रशिक्षणविषयक 


अभ्यासानुवर्ती कार्यक्रमांचे आयोजन व 
पर्यवेक्षण आणि अभिलेख ठेवणे. 


., शासनाचे नियम, विनियम तसेच शासनाने 


दिलेले अन्य आदेश आणि व्यवस्थापनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या संस्थेच्या 
प्रशासनासंबंधीच्या आदेशांचे अनुपालन 
करणे. 


wean कर्मचारी वर्ग यांच्या कामाचे 


मूल्यमापन करणे आणि पुनर्वसन गृहातील 
कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तके अदयावत ठेवणे. 


.पुनर्वसन केंद्रातील प्रवेशितांकरिता वैद्यकीय 


व निमवैद्यकीय तज्ज्ञ व्यक्‍तींकडून प्रशिक्षण 
पुर्नवसन कार्यक्रम यथोचितरित्या राबविला 
जात असल्याबाबतची खात्री करून घेणे. 


१२.संस्थेच्या व्यवस्थापनाने वेळोवेळी नेमून दिले 


असेल असे संस्थेचे संघटनविषयक तसेच 


पृष्ठ २२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


. संस्थेच्या 


प्रशासनासंबंधीचे अन्य कोणतेही काम पार 
पाडणे. 


कर्तव्ये - 
१, 


प्रशिक्षणासंबंधीची कर्तव्ये - पुनर्वसन 
गृहातील सर्व प्रवेशितांना सक्षम व 
परिमाणकारक कौशल्य प्रशिक्षण मिळेल 
याची दक्षता घेणे. 


. तो / ती पुनर्वसन गृहात वेळेवर हजर 


राहील. पुनर्वसन गृहाच्या नेमून दिलेल्या 
वेळात उपस्थित राहून आपले संपूर्ण लक्ष 
पुनर्वसन गृहाच्या कामावर केंद्रीत करील 
आणि पुनर्वसन गृहाच्या वेळेत कोणतेही 
खाजगी काम करणार नाही. 


. व्यवसाय निदेशकांच्या कामकाजाचे नियमन 


व नियंत्रण करण्याची आणि पुनर्वसन 
गृहातील प्रशिक्षणाचा दर्जा चांगला राहील 
याची काळजी घेण्याची जबाबदारी त्यांचावर 
राहील. 


. प्रशिक्षणाचे नियोजन व मूल्यांकन यासाठी 


स्थूल मार्गदर्शाक तत्वे ठरवून देण्याची 
जबाबदारी त्याची राहील. 
व्यवस्थापनाशी विचारविनिमय 
करून कौउडल्याधारित प्रशिक्षणविषयक 
साहित्याची उपलब्धता करवून देण्याची 
जबाबदारी त्याचेवर राहील. 


. पुनर्वसन गृहातील निवासी प्रवेशितांच्या 


सातत्यपूर्ण सर्वागिण पुनर्वसनाबाबत 
पुनर्वसन गृह प्रमुख हे जबाबदार राहतील. 


. प्रवेशितांचे प्रशिक्षण व पुनर्वसन याविषयी 


सक्षम प्राधिकारी / व्यवस्थापन ठरवून देईल 
अशी कोणतीही कर्तव्ये विनातक्रार करेल. 


प्रशासन विषयक बाबीसंबंधातील कर्तव्य- 
१. 


पुनर्वसन गृहाचे कामकाज सुरळीतपणे व 
कार्यक्षमतेने चालावे यासाठी तो शासनाला व 
व्यवस्थापनाला जबाबदार असेल. 


. प्रवेशिताने अर्ज केल्यावर त्यांना पुनर्वसन 


Yet काही दिवसांकरीता yet 
मागितल्यास सर्वसाधारण नोंदवहीत तशी 
नोंद घेऊन मानसोपचार तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने 


पृष्ठ २२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


. विहित 


संबंधित प्रवेशितांस तज्ञी पुनर्वसन गृहातून 
सुट्टी देईल. 

प्रवेशिताने किंवा त्याच्या पालकाने अर्ज 
केल्यावर त्यांस पुनर्वसन केंद्रातून डिस्चार्ज 
मागितल्यास डिस्चार्ज नोंदवहीत तशी नोंद 
घेऊन मानसोपचार तज्ञाच्या स्वयंस्पष्ट 
अभिप्रायानुसार व आरोग्य विभागाने 
निर्गमित केलेल्या नियमांच्या अनुषंगाने 
संबंधित प्रवेशितांस पुनर्वसन केंद्रातून 
डिस्चार्ज देईल. परंतु, सदरचा डिस्चार्ज 
दिल्यांनतर संबंधित प्रवेशिताचे समाजातील 
वर्तणूक, काम करण्याच्या ठिकाणी 
सहकाऱ्यांशी वागणूक यांचा वेळावेळी 
आढावा घेऊन तशी संबंधित प्रवेशिताच्या 
केस फाईलमध्ये नोंद घेईल. 

केलेल्या वेळापत्रकाव्या 
चौकटीनुसार दरवर्षी कामाच्या दिवसाच्या व 
सुटटयांची संख्या निश्चित करील आणि 
पुनर्वसन केंद्रातील प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक 
तयार करील. 


. पुनर्वसन केंद्राच्या सर्व नोंदवहया व अभिलेख 


योग्यरितीने ठेवण्याची जबाबदारी त्यांचावर 
असेल. 

तो आपल्या पुनर्वसन केंद्रातील प्रवेशितांमध्ये 
स्वच्छतेच्या व नीटनेटकेपणाच्या सवयी 
लावील आणि त्याच्या वर्तणूकीबाबत व 
डशिस्तीबाबत जबाबदार असेळ आणि तसेच 
त्याळा आपल्या सहाय्यकामध्ये काही 
गैरवर्तणूकीचे किंवा शिस्तभंगाचे प्रसंग 
घडलेले आढल्यास त्याबाबत ताबडतोब 
व्यवस्थापनास व शासनास कळवील. 

तो आपल्या सहाय्यकांच्या कामाचे पर्यवेक्षण, 
नियंत्रणग व समन्वय करील त्यांच्या 
कार्यक्षमतेबाबत व शिस्तभंगाचे प्रसंग 
घडलेले आढल्यास त्याबाबत ताबडतोब 
व्यवस्थापनास व शासनास कळवील. 


| आपल्या सहाय्यकांच्या कामाची दैनंदीनी 


ठेवील. 


पृष्ठ २२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


९. त्याच्या पुनर्वसन केद्रातील प्रवेशितांमध्ये 
जातीय सलोखा व सदभावना वाढण्यासाठी 
प्रयत्न करील आणि कोणत्याही प्रवेशिताला 
त्याच्या जातीच्या व समाजाच्या कारणास्तव 
कोणतीही भेदभावाची वागणूक दिली जात 
नाही. याबद्दल खातरजमा करून घेईल. 

१०.आपल्या पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना 
नैमित्तीक रजा मंजूर करील. 

११.विभागाच्या निदेशानुसार पुनर्वसन केंद्राच्या 
जागेचा वापर कायदेशीर गोष्टीसाठी केला 
जाईल आणि सर्वसाधारणत 
व्यवस्थापनाच्या गरजेनुसार आणि विशेष 
करून विभागाच्या गरजेनुसार विविध 
उपक्रम सुरळीतपणे आयोजित करण्यासाठी 
सर्व प्रकारचे सहाय्य देईल. 

१२.पुनर्वसन केंद्र समितीच्या बैठकी 
बोलावण्याची व्यवस्था करील. 

१३.शासनाच्या विभागाकडून वेळोवेळी 
मागविण्यात येईल ती सर्व माहिती वेळच्या 
वेळी पुरवील. 

१४.पुनर्वसन केंद्राच्या सर्व प्रकाराच्या 
मालमत्तेची योग्य प्रकारे काळजी घेतली 
जात आहे.याची खातरजमा करून घेण्याची 
आणि पुनर्वसन केंद्राची इमारत स्वच्छ व 
नीटनेटकी ठेवण्याची जबाबदारी त्याची 
असेल.अशा मालमत्तचे कोणत्याही प्रकारे 
नुकसान झाल्यास तो त्याबाबत उचित 
प्राधिकरणास कळवील. 

१५.पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके 
अद्यावत ठेवण्याची आणि त्या सेवापुस्तकात 
ठराविक कालांतराने नोंदी करण्याची 
जबाबदारी त्याचावर असेल. 

१६.पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची सेवाजेष्ठता 
सुची तयार करण्यास व ठेवण्यास 
व्यवस्थापनाला सहाय्य करील. 

१७.कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल ठेवण्याची व 
त्यातील wipes शोरे कर्मचाऱ्यांला 
कळविण्याची जबाबदारी त्याची असेल. 


पृष्ठ २२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


१८. 


१९.नियमानुसार 


कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतनासंबंधाचे 
कागदपत्र तयार केले जात आहेत व संबंधीत 
प्राधिकरणाला सादर केले जात आहेत. 
याबाबत जातीने लक्ष घाळीळ आणि त्याची 
जबाबदारी स्वीकारील. 
आवश्यक असल्यानुसार 
पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचारी वर्गाची संख्या 
पुरेशी आहे की नाही, याबाबतीत वस्तुस्थिती 
पुनर्वसन केंद्र समितीच्या निदर्शनास आणून 
देईल आणि काही त्रुटी असल्यास शक्‍य 
तेवढया लवकर त्या त्रुटी काठून अशी 
प्रशिक्षणासंबंधीची इतर कर्तव्ये पार पाडील 
आणि अशा सुचनांचे पालन करील. 


वित्तीय बाबी संबंधातील कर्तव्ये - 
१, 


कर्मचाऱ्यांची वेतनाची देयके स्वाक्षरीत 
करेल व संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे 
अदायगीसाठी सादर करेल. 


. पुनर्वसन केंद्राची मासिक बीले तयार करणे 


आणि ती योग्यरित्या पडताळून पाहून 
स्वाक्षरीत करून संबंधीत जिल्हा समाज 
कल्याण अधिकाऱ्यास या संबंधात त्याने 
विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपूर्वी सादर करणे. 


. आपल्या पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या 


योग्य पुरक मागण्या तयार करणे आणि त्या 
योग्यरित्या पडताळून पाहून व स्वाक्षरीत 
करून संबंधीत जिल्हा समाज कल्याण 
अधिकारी यांना या संबंधात विनिर्दिष्ट 
केलेल्या तारखेपूर्वी सादर करणे. 


. संबधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 


यांचेकडून बीजक किंवा वेतन देयक किंवा 
पूरक देयक मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनामधून वसूली रकमांची तत्परतेने कपात 
करणे 


9 पुनर्वसन केंद्राचे रोखपुस्तक ठेवणे व दररोज 


अद्ययावत ठेवणे आणि त्यावर अधिप्रमाणन 
करणे. 


. विभागाच्या तसेच लेखापरिक्षा विभागाच्या 


लेखापरिक्षा विषयक टिप्पण्यांना तत्परतेने 
उत्तर देणे. 


पृष्ठ २२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


र) 


कार्यालय सहाय्यक 


. उपक्रमांतील प्रशिक्षणविषयक, प्रशासकीय 


सर्व अभिलेखे अद्यावत ठेवणे. 


_ प्रवेशितांच्या अभिळेखे व नोंदी अदयावत 


ठेवणे. उदा. केंद्रातील waar रजिस्टर, 
डिस्चार्ज कार्ड, हजेरीपत्रक, प्रशिक्षण 
विषयक साधनांच्या व जडवस्तु संग्रहाच्या 
नोंदवहया व इतर अनुषंगिक अभिलेखे 
ठेवणे. 


., आवक-जावक रजिस्टर, 


टंकळेखन,पत्रव्यवहार इत्यादी. 


. ज्या शाळांना लेखापालाचे पद मंजूर नाही 


अथवा काही कारणांमुळे Rat आहे अज्ञा 
वेळी लेखापाल पदाची सर्व कामे करणे. 


. शाळा समिती/मुख्याध्यापकाच्या 


निर्देशानुसार अन्य कार्यालयीन कामकाज 
करणे 


सामाजिक कार्यकर्ता 


. पुनर्वसन गृहात प्रवेश झालेल्या 


प्रवेशितांसंबंधी अधिक्षक व संबंधित कौशल्य 
निदेशक यांच्याशी समन्वय साधून 
प्रवेशितांची व्यक्‍तीगत कार्य ( Case 
Studies ) करून व्यक्तीगत अहवाल ( 
Case File ) तयार करणे. 


. प्रवेशिताचे आणि / किंवा त्यांच्या 


नातेवाईकाचे समुपदेशन करून कौशल्य 
प्रशिक्षण व पुनर्वसनाचे महत्व पटवून देणे. 


. पुनर्वसन उपक्रमाविषयीची माहिती सेवाभावी 


व्यक्‍ती, संस्था व समाज यांना करून देणे. 


. समुपदेडशनांतर्गत निदर्शनास आलेल्या 


प्रवेशितांच्या गैरवर्तणूकी विषयीची, अनिष्ठ 
सवयी दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रवेशितांचे 
GAGS करणे. 


. शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनांचा 


लाभ प्रवेशितांना मिळवून देणे, उदा.रेल्वे- 
पास, बस-पास, अपंग ओळखपत्र, 
वैदयकीय प्रमाणपत्र, शिष्यवृत्ती , कायदेशीर 
पालकत्व, निरामय आरोग्य विमा, आधार 
कार्ड, इत्यादी. 


. प्रवेशितांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी 


उपलब्ध करून देण्यासाठी औद्योगिक 


पृष्ठ २२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


वसाहती तसेच अन्य नियुक्‍्तकांशी संपर्क 
साधणे. 


. प्रवेशितांना कृत्रिम अवयव साधने, श्रवणयंत्रे 


इत्यादी साधने (संबंधित प्रवेशित मानसिक 
आजाराव्यतिरिक्‍त दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क 
अधिनियमांतील तरतुदीनुसार दिव्यांगत्व 
धारण करीत असल्यास) शासनाच्या तसेच 
इतर विविध स्वंयसेवी संस्थांच्या मदतीने 
मिळवून देणे. 

पुनर्वसन केंद्र समिती / पुनर्वसन गृह 
प्रमुखाच्या निर्देशानुसार अन्य प्रशिक्षण 
उपक्रमाविषयीचे कामकाज करणे. 


व्यवसाय निदेशक 


. सामाजिक कार्यकर्ता/ समुपदेशक / 


निमवैद्यकीय अधिकारी यांनी सुचविलेल्या 
ट्रेडनुसार प्रवेशितांना प्रशिक्षण देणे. 


. प्रशिक्षण विषयक टाचण/नोंदी ठेवणे. 
. प्रशिक्षणार्थ्याची START ATA 


कौठल्यविषयक प्रात्यक्षिक परिक्षा घेणे. 


. अकुशल व्यवसायाची परिक्षा घेणे व त्याच्या 


नोंदी ठेवणे. 


. gas व्यवसायासाठी व्यवसाय शिक्षण 


विभागामार्फत समकक्ष परिक्षा मंडळामार्फत 
घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेला प्रवेश्शार्थीस 
बसविणे व त्याची पूर्व तयारी करूण घेणे. 


. प्रशिक्षणार्थी रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या 


दृष्टीने प्रशिक्षण व मार्गदर्डान करणे. तसेच 
प्रशिक्षणार्थीच्या रोजगार, स्वंयरोजगार व 
पुनर्वसनासाठी विशेष प्रयत्न करणे. 


. प्रशिक्षण देत असतांना प्रशिक्षण 


यंत्रसामग्रीमुळे अथवा साधनांमुळे प्रवेशितास 
इजा होणार नाही याची काळजी घेणे. 


. प्रशिक्षण केंद्रामध्ये तयार केलेल्या 


उत्पादनाच्या विक्री व्यवस्थेत सक्रीय 
सहभाग घेणे. 


. प्रशिक्षणार्थ्याची पालकांना त्यांच्या तयार 


प्रगतीचा अहवाल देणे. 


.पुनर्वसन गृह प्रमुखाच्या सुचनेप्रमाणे 


कामकाज करणे. 


पृष्ठ २२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


4) 


प्रशिक्षित काळजीवाहक 


पुनर्वसन केंद्रातील प्रवेशितांची काळजी घेणे, 
संरक्षण करणे, स्वच्छता राखणे, प्रवेशितांच्या 
गरजा लक्षात घेऊन आवश्‍यक ती मदत करणे, 
त्यांना प्रसाधनगृह, स्वच्छता गृहासाठी ने-आण 
करण्यासाठी मदत करणे, पुनर्वसन गृहाचा 
परिसर स्वच्छ ठेवणे, आपल्या कामाची पाळी 
संपल्यानंतर दुसर्‍या पाळीतील कर्मचारी 
कामावर आल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याकडे सर्व 
प्रवेशितांचा कार्यभार सोपवून व तशी डयुटी 
रजिस्टरमध्ये उपस्थित प्रवेशितांच्या संख्येची 
नोंद घेवून त्यांच्याकडे कार्यभार सोपवूनच 
पुनर्वसन केंद्र सोडावे. पुनर्वसन गृह प्रमुख यांनी 
वेळोवेळी सांगितलेली कामे विनातक्रार करणे. 


मदतनीस 


पुनर्वसन गृहातीळ स्नानगृहे, प्रसाधनगृहे, 
इमारत व परिसराची रोजच्या रोज स्वच्छता 
ठेवणे. प्रवेशितांकडून होणाऱ्या अस्वच्छतेची 
वेळचे वेळी साफ-सफाई करणे. पुनर्वसन गृह 
प्रमुख यांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे 
विनातक्रार करणे. 


मानसोपचार तज्ज्ञ 


१. प्रवेशितांकरिता वर्तन सुधार कार्यक्रम 
नियमितपणे राबविणे. 

२. प्रवेशितांचे वैयक्तिक व सामुहिक समुपदेशन 
करणे. 

३. प्रवेशितनिहाय केसफाईल्स्‌ अद्ययावत 
ठेवणे. 

४. प्रवेशितांच्या वैयक्तिक गरजेनुसार 
प्रोत्साहनाहात्मक कामे करणे. 

५. प्रवेशितांमधीलळ समस्यात्मक वर्तन कमी 
करून अनुकूल वर्तन वाढवण्याबाबत विविध 
कार्यक्रम आयोजित करणे. 

६. प्रवेशित व कर्मचाऱ्यांना वर्तन संदर्भात 
मार्गदर्शन करणे. 

७. प्रवेशितांकरिता कौडाल्याधारित 
प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम राबविणे. 

८. पुनर्वसन गृह प्रमुख यांनी ठरवून दिलेले निम 
वैदयकीय कामकाज पार पाडणे. 


व्यवसायोपचार तज्ज्ञ 


१. प्रवेशितांची शारिरिक तपासणी करुन 
वैद्यकीय सल्ल्याप्रमाणे आवरयक 
व्यवसायोपचार नियमितपणे करणे. 


पृष्ठ २२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


. प्रवेशितांच्या वैयक्‍तिक गरजेनुसार 


दिव्यांगत्व असल्यास, ते कमी करण्यासाठी 
sea ती सहाय्यभूत साधने व कृत्रिम 
अवयव इ. उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था 
करणे. 


. आवश्यकतेनुसार सहाय्यभूत साधने व 


कृत्रिम अवयव इ.चा वापर करण्याविषयीचे 
प्रशिक्षण प्रवेशितांना देणे. 


. सहाय्यभूत साधने व कृत्रिम अवयव यांची 


निगा राखणे व प्रवेशितांकडून ते नियमित 
वापरात येईल याची काळजी घेणे. 


. निदेडाकांशी समन्वय ठेऊन प्रवेशितांच्या 


चलन वलन विकासासाठी प्रयत्न करणे. 


. नियमित वापर पध्दती (थेरपी) घेणे व 


प्रवेशितांच्या तदानुषंगिक प्रगतीची नोंद 
ठेवणे. 


. वैद्यकीय तज्ज्ञांशी संपर्क व समन्वय साधून 


प्रवेशितांना आव्यक असल्यास दिव्यांगत्व 
सुधार salsa करून घेणे. 


. प्रवेशोतांच्या शारिरिक व मानसिक 


पुनर्वसनाच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न करणे. 


. पुनर्वसन गृह प्रमुख यांच्या निर्देशानुसार 


अन्य प्रशिक्षण उपक्रमाविषयी कामकाज 
करणे. 


पहारेकरी / राखणदार / सुरक्षा 
रक्षक 

(महिला प्रवेशित असल्यास 
प्राधान्याने महिला कर्मचारी 
असणे बंधनकारक राहील.) 


A) 


. पुनर्वसन गृहाची इमारत व परिसराची 


देखभाल करणे. 


. निवासी प्रवेशितांच्या संरक्षण विषयक सर्व 


जबाबदारी घेणे. 


. पुनर्वसन गृहाच्या मालमत्तेचे चोरी व 


नुकसान यापासून रक्षण करणे. 


. रात्रीच्या वेळी गेट रजिस्टर नोंद वही ठेवणे, 


पुनर्वसन गृहात येणा-या व जाणा-यांची नोंद 
ठेवणे. 


. अपरिचीत व्यक्‍तींना पुनर्वसन गृहामध्ये प्रवेशा 


करण्यापासून प्रतिबंध करणे. 


. रात्रीच्या वेळी पुनर्वसन गृहाच्या परिसरात 


गस्त घालणे व संरक्षण विषयक इशारा देणे. 


. रात्रीच्या वेळी प्रवेशितांची वैयक्‍तिक काळजी 


घेणे. 


पृष्ठ २२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


८. पुनर्वसन गृहाच्या परिसरात अवैध कृत्यांना 
प्रतिबंध करणे. 

९. सी.सी.टी.व्ही.द्वारा परिसरावर लक्ष ठेवणे. 

१०. पुनर्वसन गृहातील प्रवेशितांना 
अनधिकृतपणे गृहाबाहेर जाण्यास मज्जाव 
करणे. 

११.प्रवेशितांच्या बाबतीत कोणत्याही अनुचित 
प्रकाराबाबत पुनर्वसन गृह प्रमुख यांना 
तातडीने कळविणे. 

१२.पुनर्वसन गृह प्रमुख यांनी वेळोवेळी 
सांगितलेली कामे विना तक्रार करणे. 


१०) 


स्वयंपाकी 


१. पुनर्वसन गृहाच्या दिनचर्येच्या 
वेळापत्रकाप्रमाणे पुनर्वसन गृहातील निवासी 
प्रवेशितांना मानकाप्रमाणे दूध, AR, व 
चौरस भोजन तयार करून वेळेवर देणे. 

२. दूध, Ad, व भोजन तयार करण्यासाठी 
आवर्यक ती पूर्व तयारी करणे. 

३. भोजन व भोजन तयार करावयाच्या व 
वाढण्याच्या भांड्यांची नियमितपणे स्वच्छता 
करणे. 

४. स्वंयपाकी मदतनीसाच्या सहाय्याने 
प्रवेशितांना भोजन वाढणे व त्यांच्या 
जेवणाच्या ताट-वाटी, ग्लास इत्यादी 
भांडयाची स्वच्छता करणे.तसेच 
स्वंयपाकगृह व भोजन कक्ष स्वच्छ ठेवणे. 

५. भोजनाच्या वेळी प्रवेशितांना स्वच्छ पाणी 
देण्याची व्यवस्था करणे. 

६. धान्यसाठा व भाजीपाला स्वच्छ व ताजा 
राहील याची काळजी घेणे. 

७. भोजन तयार करण्यापूर्वी धान्ये, कडधान्ये, 
डाळी, भाज्या इत्यादी निवडून स्वच्छ करून 
घेणे. 

८. भोजन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या गॅस, 
शोगडयांची योग्य ती निगा राखणे. 

९. आजारोी प्रवेशितांना डॉक्टरांच्या सल्लाप्रमाणे 
विशेष आहार तयार करून देणे. 

१०.प्रवेशितांकरेता आवश्‍यक तो मुबलक 
धान्यसाठा ठेवण्याची वेळीच खबरदारी घेणे. 


पृष्ठ २२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.१०३/दिव्यांग कल्याण-२. 


११.पुनर्वसन गृह प्रमुख यांनी वेळोवेळी 
सांगितलेली कामे विनातक्रार करणे. 
| — १) । स्वयंपाकी मदतनीस १. स्वयंपाकी या पदाच्या कामकाजाच्या 
अनुषंगाने आवश्‍यक ती सर्व सहाय्यक कामे 
करणे व स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यास कामकाजात 
मदत करणे. 
. पुनर्वसन गृह प्रमुख यांनी वेळोवेळी 
सांगितलेली कामे विनातक्रार करणे. 


A) 


Digitally signed by VISHNUDAS 
PUNDLIKRAO GHODKE 
Date: 2023.09.01 18:00:51 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी २२ 


